राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया 
अंतर्ग सन २०२२-२३ करीता 
रु.४३५.६६४० कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय 
फेरवितरण करणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि २०२२ /प्र.क्र.११७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 
संदर्भ: 
१. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 9(93)/PFMS/FCD/2020, दि. 23 मार्च, २०२१ 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. ७-२/२०२२ आरकेव्हीवाय, दि. २२ मार्च,२०२२ 
३. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९/१४-अ, दि. २९ मार्च, २०२२. 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. 4-9/2022 आरकेव्हीवाय, दि. of एप्रिल, २०२२ 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.११७/१४-अ, दि. ३० मे, २०२२. 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.११७/१४-अ, दि. ९ नोव्हेंबर, २०२२. 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.११७/१४-अ, दि. ७ डिसेंबर, २०२२. 
८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/कृप्रवनि/राकृवियो/टि-३/११/१०९००/२०२३, 
दि.२७ मार्च, २०२३. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - LAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन २०२१-२२ पासून PFMS प्रणाली 
कार्यान्वित झाळी आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि) स्तरावर Single 
Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता Zero Balance Account कार्यान्वित करण्यात आले 
आहेत. 
केंद्र शासनाच्या सूचनेनूसार अंमलबजावणी यंत्रणानी समर्पित केलेला अखर्चित निधी व सन २०२१-२२ 
मधील प्राप्त झालेला रु. २००.९१ कोटी निधी असा एकूण रु. ४३२.०८ कोटी निधीचे सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये प्रकल्पनिहाय वितरण करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे 
पशुसंवर्धन विभागाने वितरीत निधीव्यतिरिक्त त्यांच्याकडील अखर्चित निधी SNA खात्यात समर्पित केला आहे. 
उपरोक्त वितरीत निधीपैकी wpa, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रकल्पातील खर्चाचे प्रमाण अत्यंत 
कमी असल्याने सन २०२२-२३ च्या निधीचा हप्ता केंद्र शासनाकडून प्राप्त करणेसाठी वेळोवेळी झालेल्या आढावा 
बैठका व राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या सभांमधील सूचना तसेच दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आयुक्‍त (कृषि) यांच्या 
स्तरावरून SNA खात्यातील अखर्चित निधीचे वेळोवेळी फेरवितरण करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र.११७/१४-अ, दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ८ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आयुक्‍त (कृषि) यांच्या स्तरावरुन 
वेळोवेळी करण्यात आलेल्या रु.४३५.६६४० कोटीच्या फेरवितरणास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 

१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत संदर्भ क्र . ६ व ७ अन्वये प्रकल्पांना वितरीत निधीच्या खर्चाचे प्रमाण 
आणि काही प्रकल्पांची तातडीची मागणी विचारात घेऊन आयुक्त (कृषि) स्तरावरून वेळोवेळी करण्यात 
आलेल्या रु ४३५.६६४०.कोटी निधीच्या फेरवितरणास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत असलेल्या फेरवितरणाचा अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय / 
प्रकल्पनिहाय / प्रवर्गनिहाय तपशिल परिशिष्ट-“अ” मध्ये नमूद केलेला आहे. 

३. या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या (निधी मर्यादा) अनुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) 
यांनी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी 
मर्यादेत त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत . 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०३१६३९१९७६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUHAS ० चा 
सहपत्र :- परिशिष्ट - अ MADHUSUDAN > 
SAKPAL ee ee णा या 
(सुहास सकपाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


५. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

qo, आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे, 

११. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई, 

१२. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), तारापोरवाला मत्स्यसंग्रहालय, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई, 

१३. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र.११७/१४-अ, दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे, 

१६. संचालक (सर्वी, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१७. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर, 

१८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे, 

१९. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

२०. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


पारेशिष्ठ -अ 
कृषि, waa, दग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.११७/१४-अ, (१). दि. ३१ मार्च २०२३ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया अंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये वितरीत निधीपैकी फेरवितरीत करावयाचा निधी 
(रक्‍कम रुपये कोटीत) 


२०२२-२३ | २०२२-२३ मध्ये ्रवितरी करावया गी या शासन निर्णयान्वये सुधारित निधी मर्यादा 


७ मर्यादा 
मंजूर प्रकल्प | करिता देण्यात आलेली 


ea 
प्रकल्पाचे/ यंत्रणाचे नाव शिल्लक  |निधि मर्यादा (संदर्भ 


घट (-) (६- | वाढ (+) (१२- 


प्रकल्प मूल्य क्रघ्व७) 93) 5) सर्व साधारण 


R 


वार्षिक उत्पन्न असलेल्या 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाच्या शेतकर्‍यांना नवीन सिंचन विहीर 
बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे. 


२०१९-२० ४८.५१७० ७.९००९७ ३१.८८२८ | २४.५३५२ ५६.४१८० 


कृषि जनजागृती कार्यक्रम २०२१-२२ ०.००४७३ ०.०००० ०.०००० ०.६१४७ 


भात शोती व गुणवत्ता सुधार प्रकल्प २०२२-२३ ३.१३४६७ ०.१५०४ | ०.६०३५ ३.१३४७ 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) एकूण | 0.00 | 99.08 32.0332 | 24.93¢0 ६०.१६७४ 


ऊसावरील कीड-रोगाविरुध्द जैवकीटकांचे 
विपुल उत्पादन करण्याकरिता जैव- 
नियंत्रण प्रयोगशाळेची उभारणी करणे आणि 
महाराष्ट्रात ऊस व साखरेची उत्पादकता 
वाढविण्याकरिता तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे 
(भारतीय ऊस संशोधन संस्था, लखनऊ) 


२०१७-१८ 3 0,00000 


यांत्रिकीकरण प्रकल्प २०२१-२२ ९२.६१६२ ०.००००० ६९.८९७२ ११.५०४१ । ११.२१४८ ९२.६१६२ 


यांत्रिकीकरण प्रकल्प २०२२-२३ ४२.८४०० १९.००२०१ ६१.८४२० ०.०००० ०.०००० ६१.८४२० 


महाराष्ट्र राज्यातील राज्य खत चाचणी 
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण आणि NABL । २०२२-२३ : 9.89820 
मान्यता राखणे. 


संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) एकूण शि .०० २०.४२ १३४.१२६६ | ११.६८८७ | ११.३५०२ १५७.१६५५ 
उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शासकीय कर ठर aug eee 
०१८- 0,0000 ०.०९०९० 0.०९२९० ०.०९० 
रोपवाटिकेचा विकास 
संचालक (फलोत्पादन) एकूण : | 0.00 | | 0.00 | ,०० ०.०९ 
कृषि विज्ञान केंद्र, घातखेड (जि. अमरावती) 
5 २०१८-१९ क ०.०००० ०.००००० 
येथील प्रशिक्षण गृहाचे बांधकाम 
वनामती व रामेती येथे अधिकारी क्षेत्रिय 
कर्मचारी तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या । २०२२-२३ ११.३२६ ६.२७०० १.१९७६ ०.०००० 
प्रशिक्षणाचा व क्षमता बांधणी कार्यक्रम 
संचालक (आत्मा) एकूण > १.२० | 0.00 | .00 
हळद यांत्रिकीकरण व काढणीपश्चात 
२०१७-१८ बल ०.००७० ०.०००० 
व्यवस्थापन 
संचालक (कृषि प्रक्रीया व नियोजन) एकूण शा : . शि .०१ Ee .00 
कांदाचाळ प्रकल्प २०१८-१९ ०.०००० ०.००००० 


कांदाचाळ उभारणीद्वारे मुल्यसाखळी 
व्यवस्था विकसीत करणे (नाफेड- २०१८-१९ २.९७५ ०.२७८५ ०.०००० ०.००००० 
महाएफपीसी) 


२०२२-२३ 


२०२२-२३ मध्ये 


फेरवितरण करावयाची निधी 


या शासन निर्णयान्वये सुधारित निधी मर्यादा 


पैदासकार व प्रमाणित बियाणे उत्पादन 
केंद्राची स्थापना करणे 


: मर्यादा 
z ae : मंजूर प्रकल्प | करिता देण्यात आलेली 
अ.क्र प्रकल्पाचे/ यंत्रणाचे नाव मंजूर वर्ष संदर्भ 
मूल्य शिल्लक [PR मर्यादा (संदर्भ | घट (_) (६- | वाढ ayaa 
प्रकल्प मूल्य BET) चेर र सर्व साधारण | अ.जाती | अ.जमाती एकूण 
फळे भाजीपाल्यासाठी मुल्यसाखळी विकास 
१५ ।प्रकल्प (मे. सह्याद्री शोतकरी उत्पादक २०१८-१९ १.४३ ०.५८० ०.५७६५ ०.०००० ०.००००० ०.५७६५ ०.०००० ०.०००० ०.५७६५ 
कंपनी, जि. नाशिक) (पीपीपी-आयएडी) 
१६ |संरक्षित शोती प्रकल्प २०१९-२० ०.०००० | १.२०४३० 
| पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर त द्र 
०२०- ०.५७०० ०.०००० 
रोपवाटीका योजना 
१८ ।कांदाचाळ प्रकल्प २०२१-२२ | १२५.०० | १०२.०९५ ९५.४४३७ १४.४३४८ ६८.९९१३ | ६.४६५४ | ५.५५२३ ८१.००८९ 
१९ वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प ८३.०७२ ३२.९६०० ५.२१६३ २६.०६०५ २७.७४३७ 
38 पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर क्ल वक 
रोपवाटीका योजना ; य 
, संचालक (महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व २९:८४ कर ववद पर व्र 
vi a A डी शि ळे 
औषधी वनस्पती मंडळ) 
जैविक खते, जैविक किटकनाशक, सूक्ष्म 
२२ ।मूलद्रव्य, पाण्यात विरघळणारी खते आणि ७ | २०२१-२२ २.८९० १.५०६८ १.०००० ०.०००० 
PGR उत्पादन संच उभारणे. 
_, व्यवस्थापकीय संचालक (महाराष्ट्र कृषि 
viii र २.८९ १.५१ 
उद्योग विकास महामंडळ) 
za कृषि विभाग एकूण | १०८७.१७९ | ६१४.३४५ ३४९.१४ ३२.७६ २५४.३१९८ | ५२.८७९६ | ४२.६३१४ ३४९.८३०८ 
: : ae a 24: = mats, : oe a = ४ ok 55 a ८ 
विदयापीठ, राहुरी 
२४ र्णक्षमंतेने'शाश्वत २०१७-१८ ०.००००० 
०0 ]- . 
बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
उपसा सिंचन योजना राबविण्याचा प्रकल्प 
Eg महात्मा फुले कृषि विदयापीठ, राहुरी झि .०० 
नागपूर विभागाकरिता जैविक कीड 
55 ट्रायकोग्रामाचे प्रसार, व्यवस्थापन तथा ee aes 
Sach 098-20 : 
जैविक कीड निर्मिती प्रशिक्षण केंद्राची कृषि 
महाविद्यालय, नागपूर येथे स्थापना करणे 
डॉ.पंजाबराव देशमूख कृषि विद्यापीठ 
२६ ।विकसित एकात्मिक पीक व्यवस्थापन २०१५-१६ ०.००००० 
तंत्रज्ञानाचा प्रसार 
मोहरीच्या अधिक उत्पन्न देणा-या जातीसह 
२७ ।कमी खर्चाच्या उत्पादन तंत्रज्ञानाचा नागपूर | २०२१-२२ ०.००००० 
विभागातील चार जिल्ह्यांमध्ये अवलंब करणे 
डॉ.पंजाबराव देशमूख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला येथे भूईमुग व 
ae अकोला येथे भूईमुग,करडई व सुर्यफूल eer कक 


२०२२-२३ 


फेरवितरण करावयाची निधी 
२०२२-२३ मध्ये 


या शासन निर्णयान्वये सुधारित निधी मर्यादा 


z ae : मंजूर प्रकल्प | करिता देण्यात आलेली ily 
अ.क्र प्रकल्पाचे/ यंत्रणाचे नाव मंजूर वर्ष संदर्भ 
मूल्य शिल्लक  |निघि मर्यादा (संदर्भ | घट (_) (६- | वाढ ayaa ae aes 
प्रकल्प मूल्य क्रघव७) चेर र, सर्व साधारण | अ.जाती | अ.जमाती एकूण 
en _ [st पंजाबराव देशमूख कृषि विद्यापीठ en 
ii एकूण ११.३५ ४.२७ २.३० शि Ea 2.3938 90,0000 0,0000 2.3938 


२९ 


अकोला 


उती संवर्धन प्रयोग शाळेचे बळकटीकरण, 
वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ, परभणी 


२०२१-२२ 


शाश्वत कृषि विकासासाठी मॉडेल जिनोम 
क्लब, लातूर वसंतराव नाईक मराठवाडा 
कृषि षिद्यापीठ,परभणी 


२०२२-२३ 


0,00(900 


३१ 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी 


पनवेल येथील खार जमीन संशोधन 


केंद्राच्या प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण आणि 
मृद आरोग्य व मत्स्योत्पादनासाठी 


शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी प्रकल्प 


२०१७-१८ 


३२ 


३३ 


पिकांच्या निकोप वाढीसाठी आणि अधिक 
उत्पादनासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर 
करून विविध जैवनियंत्रकाचे उत्पादन करणे 


मंगा बांबूच्या मूल्यवर्धनाद्वारे कोकण 
प्रदेशात बांबू उद्योजकतेचा विकास करणे 


२०२१-२२ 


२०२१-२२ 


०.००००० 


डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ ,दापोली 


एकूण 


एकूण 


38 


१०८ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये 
शेतमाल तारण सुविधेकरिता गोदाम 
उभारणी प्रकल्प 


व्यवस्थापकीय संचालक (महाराष्ट्र राज्य 
कृषि पणन मंडळ) 


२०१७-१८ 


३५ 


३६ 


३७ 


वखार महामंडळातर्फे ८ केंद्रांवर काढणी 
पश्चात हाताळणी व्यवस्थेसह मल्टी-चेंबर 
शीतगृहांची निर्मिती प्रकल्प 


AC शीट रूफिंगच्या जागी गॅल्वनाइज्ड 
शीट रूफिंग, ग्रिल, रोलिंग शटर, tara 
रोड, कंपाउंड वॉल, ऐंप्रन गटर आणि 
आदिवासी क्षेत्रासाठी थेट मार्केटिंगसाठी 
गोदाम पायाभूत सुविधांसह गोदाम पायाभूत 
सुविधांचे अपग्रेडेशान 


महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या 
गोदांमांच्या सोई सुविधा सुधारणा अंतर्गत 
सुरक्षा भिंत बांधणे, अंतर्गत रस्त्यांचे 
काँक्रीटीकरण करणे व अँप्रन गटर बांधणे 
शेतकरी व हमाल यांचेसाठी निवारा 


२०१७-१८ 


२०१८-१९ 


२०१९-२० 


pom ,00 
0©,00000 


0,202 0.2000 0,0000 0,00000 


फेरवितरण करावयाची निधी 
२०२२-२३ । २०२२-२३मध्ये ण क तचा या शासन निर्णयान्वये सुधारित निधी मर्यादा 
मंजूर प्रकल्प मर्यादा 
z ae : मंजूर प्रकल्प | करिता देण्यात आलेली 
अ.क्र प्रकल्पाचे/ यंत्रणाचे नाव मंजूर वर्ष संदर्भ 
मूल्य शिल्लक  ।निधि मर्यादा (संदर्भ घट (-) (६- | वाढ (4) (१२- व्र या 
प्रकल्प मूल्य क्रधव७ ee 3 सर्व साधारण | अ.जाती । अ.जमाती एकूण 
मौ.जांबरगांव, ता.वैजापूर, जि. औरंगाबाद 
३८ ।येथील कृषि समृद्धी केंद्राची (Agro २०२१-२२ २२.९४ २०.८९६ ६.६९६३ ०.०००० ०.००००० ६.६९६३ ०.०००० | 0,0000 ६.६९६३ 


Warehousing & Logistics Park) उभारणी 


व्यवस्थापकीय संचालक (महाराष्ट्र राज्य 
वखार महामंडळ) 


३९ 


पशु रोगांच्या निदानासाठी टर्न की बेसीस 
वर जैव सुरक्षा स्तर-३ प्रयोगशाळा उभारणे, 
रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, औंध, पुणे 


२०१६-१७ 


१.४०७४६ 


- ० 


- 


महाराष्ट्र पशू व विज्ञान विद्यापीठ ,नागपूर 
अधिनस्त पशूवैद्यकीय महाविद्यालय 
नागपूर, मुंबई व परभणी येथील शैक्षणिक 
पशूचिकित्सालयाचे नुतनीकरण व 
बळकटीकरण तसेच पशुवैद्यकांकरिता 
प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करणे. 


पदव्युत्तर पश्नुवैद्यकीय प्राणी विज्ञान संस्था , 
अकोला येथे TVCC आणि निदान 
(५891050 प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण 
करणे 


२०१६-१७ 


२०१७-१८ 


०.००००० 


BQ 


83 


कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती येथे aa 
अनुवंश सुधारणेचा उच्च गुणवत्ता केंद्राची 
स्थापना करणे 


विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास 
(एन.डी.डी.बी) 


२०१७-१८ 


२०१७-१८ 


१०.६४६७ 


०.०००० ०.००००० 
०.०००० ०.००००० 


लि 


कृत्रिम रेतन सुविधा प्रकल्प 


२०१८-१९ 


४.८४३४ 


४५ 


४६ 


ति 


पशूरोग निदानाकरिता RT-PCR 
तंत्रज्ञानाधारित ४ प्रादेशिक रोग निदान 
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे 


देशी गायी 
करण्याकरिता 


-म्हशींचे संवर्धन व प्रसार 


रिता स्त्री बीजांडांचे 


ंडांचे प्रयोगशाळेत 


फलन करणे व गर्भरोपण तंत्रज्ञान. 


संपतराव देशमुख सहकारी दूध संघ, 
सांगली या संघाच्या दुग्धशाळेचे YOTLPD 
क्षमतेवरुन १ LLPD क्षमतेपर्यंत 
विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण आणि दोन 
4o TLPD क्षमतेवरुन 9 LLPD क्षमतेपर्यंत 
विस्तारीकरण प्रकल्प 


२०२१-२२ 


२०२१-२२ 


२०१७-१८ 


१.७९० 


०.५०००० 


१.७९०० ०.०००० 0,00000 


0,0000 


0,00000 


BC 


मराठवाडा अँग्रो प्रोसेस फार्मर प्रोड्युसर 
कंपनी लि.,ता. कळंब जि. उस्मानाबाद च्या 
दुग्ध प्रक्रिया युनिटचे ३०1।_0] क्षमतेवरुन 
9 LLPD क्षमेतेपर्यंत विस्तारीकरण प्रकल्प 


२०१९-३० 


०.०००० 


0,00000 


फेरवितरण करावयाची निधी 


२०२२-२३ | २०२२-२३मध्ये या शासन निर्णयान्वये सुधारित निधी मर्यादा 
अजर प्रकल्प मर्यादा 
यया ी मंजूर प्रकल्प | करिता देण्यात आलेली 
अ. क्र. प्रकल्पाचे/ यंत्रणाचे नाव मंजूर वर्ष संदर्भ 
मूल्य शिल्लक  |निघि मर्यादा (संदर्भ | घट (_) (६- | वाढ yar oe 
प्रकल्प मूल्य BET) ee a सर्व साधारण | अ.जाती | अ.जमाती एकूण 
दत्तसाई मल्टिस्टेट को-ऑप मिल्क अँण्ड 
मिल्क प्रोडक्‍्टस लि.चिलवडी ता. जि. 
४९ २०१९-२० २.१८ १.५०२ ०.६५०० ०.०००० ०.००००० ०.६५०० 0,0000 0.0000 ०.६५०० 
उस्मानाबाद येथे Yo TLPD क्षमतेचे नविन 
दृग्ध प्रक्रिया युनिट उभारणी प्रकल्प 
श्री. वारणा सहकारी दूध उत्पादक प्रक्रीया 
संघ मर्या. तात्यासाहेब कोरेनगर, 
५० ।वारणानगर,ता. पन्हाळा, जि.कोल्हापूर येथे | २०१९-२० ११.८३ ८.१४७ ८.१४७५ ०.०००० ०.००००० ८.१४७५ ०.०००० | 0,0000 ८.१४७५ 


५१ 


दुग्ध शाळा व अन्य संलग्न बाबी उभारणी 
प्रकल्प 


गतिमान दुग्धविकास प्रकल्प (सिन्नर 
तालुका विभागीय सहकारी दूध उत्पादक व 
प्रक्रिया संघ मर्या. सिन्नर) 


२०१९-२० 


0,00000 


पर 


43 


Gy 


मे. सुभाष अण्णा कुल सहकारी दूध 
उत्पादक व प्रक्रिया संघ ली. गलांडवाडी, 
येथे BMC व ॥॥/७ सहित Ioo TLPD 
क्षमतेचा प्रक्रिया संघ उभारणे 


मुख्य दुग्धशाळा व दुग्धजन्य पदार्थ 
उत्पादक केंद्र यांची सुधारणा व 
विस्तारीकरण (छत्रपती शाहू मिल्क अँण्ड 
मिल्क अँग्रो प्रोडक्ट कंपनी लि. व्हन्नूर, ता. 


मुख्य दुग्धशाळेचे 94 TLPD वरुन १५ 
TLPD चे विस्तारीकरण वैजनाथ मिल्क 
अँण्ड मिल्क अँग्रो प्रोडक्ट कंपनी लि. 
शिनोली, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर 


२०२०-२१ 


२०२१-२२ 


२०२१-२२ 


०.००००० 


०.००००० 


4S 


मुख्य दुग्धशाळेचे आधुनिकीकरण, 
विस्तारीकरण, भवन ता. सिल्लोड येथे नवीन 
शीतकरण केंद्र उभारणी (औरंगाबाद 
जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या., 
औरंगाबाद) 


२०१६-१६ 


०.००००० 


4& 


दुधगंगा सहकारी दुध उत्पादक संघ 
,इंदापूर जि.पुणे 


२०१३-१४ 


०.००००० 


Yo 


चिंतामणी दुध उत्पादक व पुरवठा सहकारी 
संघ मर्या.गेवराई या संघाचा वेगवर्धक 
दुग्धविकास कार्यक्रम 


परळी तालूका दुध व्यवसायिक संघ 


२०११-१२ 


०.१२३६९ 


५८ | Fat are जि.बीड या संघाचा वेगवर्धक २०११-१२ ३.०९ ०.१३१ ०.०००० ०.०००० ०.१३१२२ ०.१३१२ ०.०००० | 0,0000 0.9392 
दुग्धविकास कार्यक्रम 

& ।आयुक्त (दुग्धव्यवसाय) एकूण ८१.८७ ३९.९८ २५.१७ ०.२५ ०.२५ २५.१७८० ०.०००० | 0,0000 24.990 

ue सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, प्रदर्शन eres, ous ae ee १३६ 53 

o4qo- क टब 0 ‘ 00 0,0000 0,00000 ट्र fete) 00,0000 00,0000 00 

दालन अलिबाग, सुधारण व बळकटीकरण 
६ जेट्टी बांधून मच्छिमारांना पायाभूत व 

६० २०१६-१७ ७३.५३ ४३.७२४ ५.८५४४ ०.०००० ०.००००० ५.८५४४ 0,0000 0,0000 ५.८५४४ 


काढणी पश्चात व्यवस्थापन सुविधा पुरविणे 


प्रकल्पाचे/ यंत्रणाचे नाव 


मंजूर प्रकल्प 


२०२२-२३ 
करिता 
शिल्लक 

प्रकल्प मूल्य 


फेरवितरण करावयाची निधी 


२०२२-२३ मध्ये 
मर्यादा 


देण्यात आलेली 


या शासन निर्णयान्वये सुधारित निधी मर्यादा 


निधि मर्यादा (संदर्भ वाढ (+) (१२- 
सर्व साधारण 


क्र६व७) ६) 


अ.जाती 


अ.जमाती 


एकूण 


नवीन मत्स्यबीज केंद्र व पोर्टेबल हॅचरीची 
स्थापना करण्यास अर्थसहाय्य 


२०१७-१८ 


०.००००० 


आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय ) 


जालना येथे ककुन बाजारपेठ विकास 
प्रकल्प 


एकूण 


२०१६-१७ 


०.००००० 


सोलापूर यथे रेशीम पार्क विकसित करणे 


संचालक (रेशीम) 


समस्याग्रस्त जमीन सुधारणा प्रकल्प 


२०१६-१७ 


२०१८-१९ 


२.१९ 


०.००२७० 


०.०००० 


0,0000 


2.9800 


मृद व जलसंधारण विभाग 


एकूण 


२.१९ 


२.१९०० 


०.०००० 


०.०००० 


२.१९०० 


एकूण (१ते९) 


प्रशासकीय खर्चाकरीता उपलब्ध निधी 


एकूण 


१६३२.८४ 


३३०.११५७ 


१.३००० 


५५.१३९४ 


४३.५९८६ 


४२८.८५३७ 


१.३००० 


प्रशासकीय निधी पश्शुसंवर्धन विभाग 


०.११०० 


०.११०० 


सहा.संचालक लेखा-१ स्तरावरील प्रकल्पा 
करीता उपलब्ध निधी 


०.०००० 


५.४००३ ०.४१९९ 


५.५७७२ 


-०.५९६८ 


५.४००३ 


एकूण एकंदर (अते ड) 


४३२.८५५६ ३७.५३९२ | ४०.३४७७ | ३३१.९४५६ 


६०.७१६६ 


४३.००१८ 


४३५.६६४० 


